Local History and Cultural Identity in India 


भारतातील स्थानिक इतिहास आणि सांस्कृतिक ओळख 


Editor 
Dr. Haji Nadaf 
Head, 
Department of History 
Padmabhushan Dr. Vasantraodada Patil Mahavidyalaya, 
Tasgaon 


Publishers 


Eà 


Swacchand Prakashan, 
Kolhapur 


ISBN- 


Local History and Cultural Identity in India 
भारतातील स्थानिक इतिहास आणि सांस्कृतिक ओळख 


Sponsored: Indian Council of Social Science Research (ICSSR), 
New Delhi 


Editor: Dr. Haji Nadaf 

Frist Edition: May, 2020 

Cover Design: Dr. Haji Nadaf 

Publication: Swacchand Prakashan, Kolhapur 
Printed by: Shrikant Printers, Daulat Nagar, Kolhapur 


Publishers: 


= 


—— — 


Swacchand Prakashan, 
Kolhapur 


O Principal, Padmabhushan Dr. Vasantraodada Patil Mahavidyalaya, 
Tasgaon, 416312 


Rs: 350/- 


All rights reserved. This Book or any part there of ay not be reproduce in 
any form without the written permission of the publisher. 


Disclaimer: The Views expressed by the authors in their articles, reviews etc. 
insight issue are their own. Editor and publisher are not responsible for them. All 
disputes concerning the book shall in the court at Tasgaon, Maharashtra. 


From principal’s desk 


It gives me immense pleasure to publish the compendium of edited book 
of the ICSSR, New Delhi Sponsored National Seminar organized by 
Department of History, Padmbhushan Dr. Vasantraodada Patil Mahavidyalaya, 
Tasgaon in collaboration with Indian Council of Social Sciences Research, New 
Delhi. I must congratulate organizers of this seminar Dr. Haji Nadaf, Head of 
the History Department and his colleagues Miss. Kirti Kolap, Mr. Ranjeet 
Kumbhar and Miss. Vaishali Chorge for organizing successfully the seminar. 

The central theme of the seminar had been ‘Local History and Cultural 
Identity in India’. The globalization and communication technology has brought 
the world together and closer. There is no better word than “Global Village” to 
describe today’s world. India is a vast country with diversity. In such a large 
country the history written on nationalistic outlook cannot represent all equally. 
As a result a valuable approach to study history develops from nationalist 
historiography, which is termed as regional or local history. The result of this 
studies filled many missing information in historical knowledge and acted as a 
corrective to some of the earlier accepted information on national history. The 
regional history is not a geographical expression but an important source of 
national history. To understand the local history it is important to know the socio 
culture and economic interdependence of the region. Local history must be 
documented and should reach up to new generation.India is the country of 
villages.Every village has its own history. Historical studies on villages at micro 
level leads to comprehensive history of the region. Study of local history 
comprises family history, micro history, oral history, civil history and local 
monuments. India has diversereligious traditions, festivals, fests, traditions, 
prayers, temples, mosques and dargas. The study of such historical aspects 
depicts in culture of nation. 

I record my sincere thanks to ICSSR, New Delhi for providing financial 
assistance to this seminar. I am thankful to Prin. Abhaykumar Salunkhe 
executive chairman of Shri Swami Vivekanand Shikshan Sanstha Kolhapur for 
his wholehearted support. He had been our continuous source of inspiration. I 
express my sincere thanks to Prin. Shubhangi Gawade madam, Secretary Shri 
Swami Vivekanand Shikshan Sanstha, Kolhapur. Thanks are also due to 
teachers, non teaching staff, participants and well wishers. 


Dr. MILIND HUJARE 
PRINCIPAL 


क्रणनिर्देश 

पद्मभूषण डॉ. वसंतरावदादा पाटील महाविद्यालय, तासगाव इतिहास विभाग व इंडियन 
कॉन्सिल ऑफ सोसीअल सायन्स रिसर्च, नवी दिल्ली यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि. ०४ ऑक्टोबर २०१९ 
रोजी एक दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. या चर्चासत्राचे भारतातील 
स्थानिक इतिहास आणि सांस्कृतिक ओळख è केंद्रवर्ती सूत्र होते. प्रस्तुत चर्चासत्रामध्ये सादर करण्यात 
आलेल्या शोधनिबंधाचे ग्रंथरूप करण्याचा संकल्प करण्यात आला होता. हा संकल्प पूर्ण होतानाचा 
मनस्वी आनंद होतो आहे. या कामी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे अनेकांचे सहकार्य लाभले. त्याबद्दल 
त्यासर्वांचे आभार मानने हे मी माझे कर्तव्य समजतो. 

प्रथमत: मी श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष मा. प्राचार्य. अभयकुमार साळुंखे 
यांचे ऋण व्यक्त करतो त्यांचे आशीर्वाद आणि मार्गदर्शन नेहमीच असते. तसेच संस्थेचे सचिव मा. 
प्राचार्या सौ. शुभांगी गावडे, सहसचिव (प्रशासन) प्राचार्य डॉ. युवराज भोसले, सहसचिव (अर्थ) प्राचार्य 
डॉ. राजेंद्र शेजवळ यांचे ही मी ऋण व्यक्त करतो. पद्मभूषण डॉ. वसंतरावदादा पाटील महाविद्यालयाचे 
प्राचार्य डॉ. मिलिंद हुजरे यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. तसेच आमच्या इतिहास विभागातील माझे 
सहकारी प्रा. कीर्ती कोलप, प्रा. रणजीत कुंभार आणि प्रा. वैशाली चोरगे यांचे सहकार्य मिळाले, मी 
त्यांचे आभार मानतो. 

राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या छाननी समितीतील सदस्य डॉ. मंजुश्री घोरपडे, डॉ. प्रतिभा चिकमठ, डॉ. 
अर्चना जाधव, डॉ.अजितकुमार जाधव, प्रा।सचिन बोलाईकर, डॉ.सिद्धार्थ कट्टीमनी, डॉ.धीरज शिंदे, 
डॉ.विकास सरनाईक, डॉ.संजय नवले, डॉ.रणजित माने, डॉ.मल्लिकार्जुन sam, डॉ.अमोल सोनवले, 
डॉ.विनोदकुमार कुंभार, प्रा.सुनिल गावीत, प्रा.रणजित कुंभार यांनी या ग्रंथातील शोधनिबंधपर लेखांची 
निवड व परीक्षण करणेचे कार्य अल्प वेळेत पूर्ण करून दिल्याबद्दल यांचे आभार. 

या ग्रंथाचे शुद्धलेखन अगदी अल्पकाळात तपासून पूर्ण करणारे आमचे स्नेही डॉ. तातोबा 
बदामे, डॉ. दत्तात्रय थोरबोले व प्रा. मच्छगंधाली तारळेकर यांचे आभार. तसेच महाविद्यालयातील डॉ. 
बी.टी. कणसे, प्रा. ए.एस. पाचोरे, प्रा, आर.बी. मानकर, प्रा. जे.ए. यादव, प्रा. पी.आर. खाडे, प्रा. ए.के. 
पाटील, प्रा. आर.एस. मोटे, प्रा. व्ही.जे. जाधव, प्रा. ए.आर. पाटील, डॉ. शहाजी पाटील, डॉ. अर्जुन 
वाघ, प्रा. डी.वाय. साखरे, डॉ. पी.बी. तेली, प्रा. एस.आर. घोगरे, डॉ. बी.जे. कदम, डॉ. के.एन. पाटील, 
प्रा. अमित माळी, प्रा. आण्णासाहेब बागल व सर्व प्रशासकीय कर्मचारी यांचाही मी आभारी आहे. हा 
ग्रंथ प्रकाशन करण्यास मदत करणारे श्रीकांत प्रिंटिंग प्रेसचे श्री. नंदकुमार देसाई यांचा आभारी आहे. 


संपादक 
डॉ. हाजी नदाफ 


प्रस्तावना 

जगात भारत हा बहुसांस्कृतिक देश म्हणून सुपरिचित आहे. अशा बहुसांस्कृतिक देशात 
वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक ओळख निमार्ण होण्यामध्ये स्थानिक पातळीवर अनेक घटकांचे योगदान राहिले 
आहे. आजवर जगाला अल्प प्रमाणात भारताचा स्थानिक इतिहास व संस्कृतिक वैशिष्टयाची ओळख 
झाली, बहुतांशी घटक हे त्यामुळे अलक्षित राहिले. या स्थानिक इतिहास व संस्कृतिक घटकासंबंधी 
विचारमंथ व्हावे, या हेतूने ०४ ऑक्टोबर, २०१९ रोजी आमच्या पद्मभूषण डॉ. वसंतरावदादा पाटील 
महाविद्यालय तासगाव येथे “भारतामधील स्थानिक इतिहास आणि सांस्कृतिक ओळख" या विषयावर 
एकदिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. 

मुंबई विद्यापीठातील इतिहास विभागाचे प्रसिद्ध अभ्यासक डॉ. नारायण भोसले यांनी या 
चर्चासत्रामध्ये बीज सूत्र मांडले. दिवसभर अनेक सत्रात डॉ. अवनिश पाटील, इतिहास विभाग, शिवाजी 
विद्यापीठ, कोल्हापूर यांचे 'स्थानिक इतिहासलेखन व अभ्यास पद्धती” या विषयावर विशेष व्याख्यान 
झाले. या विशेष व्याख्यानाचे अध्यक्षीय मनोगत डॉ. भारतभूषण माळी, विभागप्रमुख, इतिहास विभाग, 
क्रांतिसिंह नाना पाटील महाविद्यालय, वाळवा यांनी मांडले. चर्चासत्राचा समारोप ज्येष्ठ इतिहास 
अभ्यासक मानसिंग कुमठेकर, मिरज इतिहस संशोधन मंडळ, मिरज यांच्या उपस्थितीत झाला. मान्यवर 
व अभ्यासकांनी विचारमंथन केले यामध्ये शिवाजी विद्यापीठचे डॉ. अवनीश पाटील, डॉ. वसंत माळगे, 
डॉ. प्रभाकर कोळेकर, डॉ. रमेश मांगलेकर, डॉ. दिपक जाधव, डॉ. सुरेश शिखरे, डॉ. मुफिद मुजावर 
तसेच डॉ. सर्जेराव पद्माकर यांचा समावेश होता. या चर्चासत्रात सादर झालेल्या सर्वच शोधनिबंधातून 
भारतातील स्थानिक इतिहास आणि सांस्कृतिक दर्शनावर चर्चा झाली. 

आपल्या अभ्यासपूर्ण बिजभाषणात डॉ. नारायण भोसले यांनी स्थानिक इतिहास म्हणजे केवळ 
एखाद्या स्थानाचा इतिहास नव्हे तर तेथील इतिहास कसा बदलत गेला आणि त्यांनी मुख्य इतिहासाला 
कसे संदर्भित केले हे महत्त्वाचे आहे. यामध्ये सांस्कृतिक आणि सामाजिक घटकाला आत्यंतिक 
महत्त्वाचे स्थान असते असे विचार व्यक्त करत सांस्कृतिक बाबींमुळे स्थानाचे महत्त्व जास्त अधोरेखित 
होते. खूपदा मृत इतिहासाच्या आकलनात काही प्रकारच्या कमतरता दिसतात किंवा काही दुवे तूटलेले 
दिसतात. तेव्हा स्थानिक इतिहासाच्या आकलनाने त्याला सांधता येते, जोडता येते, इतके स्थानिक 
इतिहास लेखनाचे आणि आकलनाचे महत्त्व असल्याचे भाष्य करतात. 

नागरी व स्थानिक इतिहासाचे गाढे अभ्यासक डॉ. अवनिश पाटील यांनी आपल्या “स्थानिक 
इतिहास संशोधनाच्या सहायक पद्धती” या मनोगतपर लेखात “ओरल हिस्टरी”, “एथनोहिस्टरी' आणि 
“मायक्रोहिस्टरी' ह्या अभ्यास पद्धतींबरोबरच स्थानिक इतिहासाच्या संशोधनाला जास्त सक्षम कसे 
करता येईल याची चर्चा करत आज इतिहासकारांनी स्थानिक इतिहासाकडे अधिक अभिनव आणि 
चिकित्सक दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. इतिहासकारांनी असे जर त्यांनी केले नाही, तर स्थानिक 
लोकांची जुन्या गोष्टींच्या कुतूहलाची तृप्ती करण्यापर्यंतच स्थानिक इतिहासाचे कार्य मर्यादित राहील 
आणि त्या पलीकडे जाऊन स्थानिक नसलेल्या लोकांना उपयुक्त असलेला इतिहास लिहिण्याची संधी 
हुकेल मत व्यक्त करतात. 

प्रा. सचिन बोलाईकर यांनी “सूक्ष्म किंवा अंशदायी इतिहालेखन: थोडक्यात परिचय” या 
शोधनिबंधात सूक्ष्म इतिहास अभ्यास अनेकदा “समजावून घेण्याजोगे? आणि *समजण्यायोग्य” मार्गांनी 
सूक्ष्म ऐतिहासिक प्रक्रिया स्वत: ची पुनरावृत्ती करतात. सूक्ष्म इतिहास ऐतिहासिक बदलाची प्रक्रिया 


पुन्हा परिभाषित करणार नाही तरीही सामाजिक इतिहासातील वादविवादांमध्ये अर्थपूर्ण योगदान 
त्यांच्यामार्फत देण्यात आले असे विवेचन करतात. इतिहासाचे उपयोजन या लेखात डॉ. सुरेश शिखरे 
यांनी भारतीय स्थानिक इतिहासलेखन परंपरा व स्थानिक इतिहासातील महत्वाच्या घटकांची चर्चा केली 
आहे. प्रत्येक खेड्याची स्वतःची अशी एक स्वतंत्र ओळख असते. त्या प्रत्येक खेड्याचा इतिहास हा 
टप्या-टप्याने, सूक्ष्म पद्धतीने अभ्यासल्यास समग्र इतिहास निर्माण होईल. त्यामुळे प्रत्येक गावाच्या 
इतिहासाचे शास्त्रशुद्ध स्वरुपात लेखन करणे गरजेचे आहे असे भाष्य केले. स्थानिक इतिहासलेखन 
करीत असताना संशोधनाच्या विषयानुसार कोणती संदर्भ साधने उपयुक्त ठरतील, असे संदर्भ ग्रंथ, गॅझेट, 
शासकीय कागदपत्रे, पुराभिलेखागारातील कागदपत्रे, राजकीय सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षणातून 
मिळालेली माहिती, वृत्तपत्रे, मुलाखती, आत्मचरित्रे इत्यादी साधनांचा आढावा घेत “स्थानिक 
इतिहासाची साधने” या लेखात डॉ. अर्चना जाधव यांनी स्थानिक इतिहासाच्या अभ्यासासाठी उपयुक्त 
असणाऱया साधनांची सविस्तर मांडणी केली आहे. 

डॉ. हाजी नदाफ व डॉ. दिपक जाधव यांनी “मराठेकालीन ग्राम: रचना व जीवन” या 
शोधनिबंधात मराठेकालीन खेड्याच्या स्थानिक इतिहासाच्या विवेचनात खेडे हे स्वयंपूर्ण व गावापुरती 
मर्यादित असून, गावाची संपूर्ण व्यवस्था गावगाड्यावर अवलंबून असल्याचे स्पष्ट केले. भारत हा 
खेड्यांचा देश म्हणून ओळखला जातो, परंतु ह्याच खेड्यांचा इतिहास शब्दबद्ध करण्यात स्थानिक 
इतिहासलेखक कमी पडले. स्थानिक परंपरेत दुर्लक्षित झालेल्या ग्रामीण संस्कृतीचा, चालीरीती, 
लोकजीवनाचा इतिहासलेखन करण्याचे काम आज केले जात आहे. त्या अनुशंगाने स्थानिक 
इतिहासाच्या मांडणीबरोबरच कसबा बीड या गावचा संदर्भ देत मिलिंद थोरात यांनी आपल्या लेखात 
स्थानिक इतिहास लिहिण्यास येणाऱ्या व्यत्ययांकडे लक्ष वेधले. 

"कौटुंबिक इतिहास: शिंदे घराण्याचा इतिहास” या लेखात डॉ. तानाजी हवालदार यांनी 
ग्वाल्हेर येथील शिंदेशाही मराठी सत्तेचा शंभर वर्षाचा आढावा घेऊन शिंदे घराण्यातील सर्व वारसदारांनी 
आपल्या कर्तबगारीवर सत्ता संपादन केली आणि या घराण्यातील थोर पुरुषांनी मोगल सत्तेस आपल्या 
वर्चस्वाखाली आणत पानिपत युद्धामध्ये गेलेली मराठ्यांची प्रतिष्ठा पुन्हा कशी प्राप्त केली, याची चर्चा 
केली आहे. डॉ. चंपाताई बोधले यांनी “बोरगावचे मराठेकालीन स्वामिनिष्ठ खंडोबल्लाळ चिटणीस” या 
लेखात खंडो बल्लाळ यांनी संभाजी महाराज, राजाराम महाराज, व शाहू छत्रपती यांच्या काळात 
प्रशासनात विश्वास संपादन केला. शाहू महाराजांच्या काळात खंडो बल्लाळ यांच्याकडे नाडगौडीच्या 
वतनात बोरगावचा समावेश होता. पुढे खंडो बल्लाळ यांचे पुत्र जिवाजी यांचे नातू मल्हार रामराव 
चिटणीस, बळवंत मल्हार चिटणीस यांनी मराठा काळात महत्वाचे योगदान दिले. यांनी बल्लाळ 
घराण्याचे केंद्रस्थान असलेल्या बोरगाचे मारठाकाळातील महत्व विशद केले आहे. 

सत्ता विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वानुसार तळागाळातील लोकांनाही निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून 
घेण्याच्या उद्देशाने पेठ वडगाव नगरपरिषदेची स्थापना झाली आणि त्यातून लोकांचा विकास होत 
राहिला. स्थानिक संस्थेचा इतिहास पाहता पेठ वडगाव नगरपरिषदेने एकशे बत्तीस वर्षे पेठ वडगावच्या 
विकासात भर पाडली आहे. त्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय, आरोग्य यंत्रणा व इतर प्राथमिक 
सुविधांचाआढावा घेत अत्याधुनिक आरोग्य यंत्रणेवर, शहर नियोजनावर, औद्योगिक विकासावर 
प्रशासनाने फारसे लक्षकेंद्रित केले नसल्याचे प्रमोद कराडे यांनी “पेठ वडगाव नगरपरिषद: स्थानिक 
प्रशासन व कार्य” या लेखात स्पष्ट केले आहे. 


डॉ. वसंत माळगे व डॉ. प्रतिभा चिकमठ यांनी अनुक्रमे नागरी इतिहासावर भाष्य केले आहेत. 
“लोकल हिस्ट्री ऑफ रायबाग” व ग्लिम्प्सेस अर्बन हिस्ट्री ऑफ बेलगाम सिटी' या शोधनिबंधात 
रायबाग व बेलगमच्या स्थानिक व नागरी इतिहासाची मांडणी केली आहे. मराठेकालीन वारसा 
असलेल्या स्थानिक राजकीय, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्थेचे केंद्र म्हणून कासेगाव 
देशमुखांची गढी प्रसिद्ध होती. ही गढी देशमुखांच्या वास्तव्यासाठी जरी बांधलेली असली तरी कासेगाव 
परगण्याच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने या गढीने महत्वाची भूमिका बजावलेली आहे. कासेगावात येथील 
परगणा प्रमुखांनी याठिकाणी अनेक इमारती, वाडे, कचेऱ्या, वेसी, अनेक मंदिरे बांधलेली आहेत. अशा 
वारसा संपन्न देशमुखांच्या गढीचा इतिहास “कासेगावच्या देशमुखांची गडी' या शोधनिबंधात डॉ. 
रविराज कांबळे यांनी मांडला आहे. सुनिता भोसले यांनी “मध्ययुगीन मराठेकालीन किल्ला वसंतगड” 
या लेखात शिलहार, आदिलशाही, मराठा, मुघल, सातारचे भोसले व ब्रिटीश या सत्ताधीशांनी वसंतगड 
हा किल्ला आपल्या ताब्यात ठेवून राज्य शासकीयदृष्टया बळकट केले होते. राजाराम महाराज व 
ताराबाई यांच्या काळात हा किल्ला सत्तेच्या केंद्रस्थानी होता. ताराबाई व राजाराम महाराजांनी 
स्वराज्यावर चालून आलेल्या मुघली संकटावर मात करण्यासाठी या किल्ल्याचा आधार घेतला होता 
असे मत नोंदविले आहे. डॉ. स्वाती सरोदे यांनी आपल्या शोधलेखात बोर्डी व कोसबड यासारख्या 
दुर्गम, आदिवासी भागात ताराबई मोडक यांनी आपल्या समाज सुधारणेच्या माध्यमातून 
शिक्षणव्यवस्थेची मुहूर्तमेड केली. व या गावामध्ये लहान बालकांना स्वावलंबन शिक्षण देवून सक्षम 
बनविण्याचे कार्य केले. या माध्यमातून येथील स्थानिक इतिहास राष्ट्रीय पातळीवर ओळखला गेला. 
तारबई मोडक ह्या बालशिक्षण व्यवस्थेतील एक सुधारक म्हणून ओळखल्या गेल्याचे मत त्या व्यक्त 
करतात. 

डॉ.सुनील पवार यांनी 'पाचगणी मधील एम.आर.ए.सेंटर: एक प्रेक्षणिक स्थळ” या 
शोधनिबंधात पाचगणी येथील आशिया प्लॅटो हे नैतिक पुनरूत्थान चळवळीच्या मॉरल रिआर्ममेंट 
प्रशिक्षणाचे व संमेलनाचे केंद्र एक प्रेक्षणीय ठिकाण आहे. सन १९६८ पासून हे केंद्र समझोत्यांचे, 
समेटाचे केंद्र बनलेले आहे. विविध संघर्षामध्ये अडकलेल्या आशिया, आफ्रिका व इतर देशातील 
लोकांना एकत्र आणून त्यांच्यात संवादाद्वारे चर्चासत्रे व परिषदेच्या माध्यमातून येथे समझोता घडवून 
आणले जात असे, असे मत या शोधनिबंधातून नोंदविले. त्याचबरोबर डॉ. प्रियंका सरवळकर यांनी 
"हिस्टोरिकल ग्लीम्प्स ऑन श्री शाहू छत्रपती मिल्स” या लेखात शाहूकालीन सूत मिलचा इतिहास 
मांडला आहे. 

कोल्हापूर जिल्ह्यामधील हातकणंगले तालुक्यातील रेंदाळ या छोट्याशा खेड्यातील लोकांनी 
स्वातंत्र्यलढ्यात योगदान दिले. विशेषतः इ.स. १९४२ च्या चलेजाव” आंदोलनाच्या कालखंडात येथे 
अनेक घडामोडी घडल्या. रेंदाळ गावातील लोकांनी सुखासिन चाकोरीबद्ध असलेले आयुष्य सोडून 
स्वातंत्र्य चळवळीत सहभाग घेवून तरुणांनी स्वत: ला स्वातंत्र्य चळवळीत झोकून दिले. देशाला स्वातंत्र्य 
मिळावे यासाठी घराचा उंबरा न ओलांडणाऱ्या स्त्रियाही त्रिटीशांविरोधात येथील पुरुषांच्या बरोबरीने 
स्त्रियांनीही अशा लहानशा खेड्यातून असंतोषाची धग ब्रिटीशांपर्यंत पोहोचवली, असे मत 
“स्वातंत्र्यलढ्यातील रेंदाळ गावचे योगदान” या लेखात डॉ. सुप्रिया खोले यांनी मांडले आहे. 

बाबली गावडे यांनी “कोल्हापूरचा पंचगंगा नदी घाट: एक स्थानिक इतिहास” या शोधनिबंधात 
कोल्हापूर येथील पंचगंगा नदी घाटावरील ऐतिहासिक वस्तूंना एक वेगळा इतिहास असून नदीच्या 


पत्रामध्ये असणार्‍या छत्र्या, शंकराचार्याचे मंदिर, संभाजी महाराजांची समाधी, करवीर मठाधिपतिचा 
मठ, सितालिंग व मातुलिंग मंदिर, शिवाजी पूल या वास्तुमुळे पंचगंगा नदीच्या घाटाच्या ऐतिहासिकतेचे 
वर्णन करत, येथील ऐतिहासिक वारसा व नैसर्गिक समृद्धता अबाधित ठेवण्यासाठी सुशोभिकरण व 
पुनर्बांधणी सारखे उपाय ही सुचविले आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील आणखीन एक वारसा म्हणजे 
राधानगरी धरण. “राधानगरी धरण: प्रकल्प व प्रकल्पग्रास्तांचे पुनर्वसन” या लेखात सिद्धनाथ गाडे, राम 
सुतार यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी धरण व जलविद्युत प्रकल्पाचा आढावा घेतला आहे. या 
प्रकल्पाद्वारे कोल्हापूर जिल्ह्यात शेती व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात विकास झाला. छत्रपती शाहू 
महाराजांच्या प्रयत्नाने हे धरण आज कोल्हापूर जिल्ह्याची जल संजीवनी बनले आहे. या धरण क्षेत्रातील 
गाव व वस्तीत राहणाऱया लोकांचा पुनर्वसनाचे इतिवृत्त ही या लेखामध्ये दिले आहे. 

खिद्रापूर हे पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्वाचे असून कोपेश्वर मंदिर हे वास्तुशास्त्र व 
शिल्पकला यांचा मनोहर संगम आहे. सुमारे दीड हजार वर्षापूर्वीच्या वास्तूकलेचे साक्ष म्हणजे हे मंदिर. 
संपूर्ण भारतात चार वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकाराने निराळे असणारे हे एकमेव मंदिर आहे. अशा वैशिष्ट्यपूर्ण 
मंदिरावर सुनील गावित यांनी “खिद्रापूर एक ऐतिहासिक पर्यटन क्षेत्र: विशेष संदर्भ स्थानिक इतिहास” 
या लेखात खिद्रापूर येथील मंदिराच्या ऐतिहासिकता विषयी महत्वपूर्ण मांडणी केली आहे. डॉ. मनिषा 
पाटील यांनी आपल्या “सांगली जिल्ह्यातील ऊस तोडणी मजूर स्त्रीचे जीवन: एक समकालीन परिप्रक्ष” 
या लेखात हुतात्मा किसन अहिर सहकारी साखर कारखाना व राजारामबापू पाटील सहकारी कारखाना 
कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या ऊस तोडणी स्त्री कामगारांच्या अवस्थेचा अभ्यास केला आहे. या परिसरात येणारी 
स्त्री ही समकालीन परिप्रेक्षात श्रमाबरोबरच इतर अडचणीना सामोरे जावे लागते. त्यांच्यावर होणाऱ्या 
अन्यायाचा विचार करणारी एखादी व्यवस्था निमार्ण होणे काळाची गरज आहे, असे मत मांडले आहेत. 

कोल्हापुरात ब्रिटीशांचा अंमल सुरु झाल्यापासून त्याच्या आर्थिक धोरणाचा प्रभाव 
कोल्हापुरातील व्यापारी क्षेत्रावर झाला. व्यापारी व्यवस्थेतील पारंपरिक वजनमापे व चलन व्यवस्था 
हळूहळू कमी होत जाऊन यात सुसूत्रता निर्माण झाल्याने व्यापार वृद्धिंगत झाले. रस्ते, पूल व घाटमार्गांची 
निर्मिती व पोस्ट ऑफिस आणि तारयंत्र यांचा वापर होऊ लागल्याने व्यापाराची उलाढाल वाढली. 
कोल्हापूरच्या वाढत्या विस्ताराबरोबरच अनेक बाजारपेठ व मंडई निर्माण होऊन बाजारचे स्वरूप 
बदलले, असे भाष्य या लेखात बाळासाहेब कोटलगी यांनी केली आहे. तसेच उमाकांत हत्तीकट यांनी 
"होलार समाजाचा अनुसूचित जातीच्या कायद्यात्मक नोंदणी प्रक्रियेचा इतिहास” या लेखात कालेलकर 
आयोगाच्या शिफारशिन्वये मुंबई प्रांतात एकूण ३६० मागासवर्गीय जाती आढळतात त्यापैकी एक 
येणारी जात होलार किंवा व्हलार ही असून त्यांचा पारंपारिक व्यवसाय वाजंत्री करणे हा होय. 
महाराष्ट्रामध्ये होलार समाजाचे अस्तित्व सर्वात जास्त सोलापूर जिल्ह्यामध्ये असल्याचे मत मांडत 
होलार समाजाच्या कायद्याची ऐतिहासिकतेची चर्चा केली आहे. भारतीय समाजातील आदिवासी 
समाज व संस्कृती ही आद्य मानाली जाते. महाराष्ट्र राज्यात नाशिक जिल्ह्यातील पेठ व सुरगाणा तालुके 
तर ठाणे जिल्ह्यातील जव्हार व मोखाडा तालुके आणि गुजरात राज्यातील सुरत, डांग, बलसाड, धरमपूर, 
बासंदा येथे ढोरकोळी जमातीची मुख्य वस्ती आढळून येते. जव्हार संस्थान मधील ढोर कोळी 
आदिवासी जमातीची व्युत्पत्ती, निवास स्थान, आहार, पोशाख, अलंकार, न्यायव्यवस्था, विवाह पद्धती, 
सत्री जीवन, धर्मकल्पना, देवता, सण-उत्सव व व्यवसाय आदि गोष्ठींचा आढावा घेत आदिवासी 
समाजास आर्य भारतात येण्यापूर्वी या भूमीचे “आदिपूत्र' म्हणून संबोधले जात होते, असे मत 


डॉ.चंद्रकांत गिरी यांनी 'जव्हार संस्थानातील ढोर कोळी आदिवासी जमातीचा: एक अभ्यास" या 
शीर्षकाअंतर्गत लिहिलेल्या लेखात स्पष्ट करतात. 

पांडुरंग दादासाहेब पाटील यांनी सलग ४२ वर्षे कराडचे नगराध्यक्षपद भूषवत कराड शहराचा 
विकास घडवून आणला. त्याचबरोबर श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष, तालुका कृषी उत्पन्न बाजार 
समितीचे चेअरमन शिवाजी विदयापीठाचे सिनेटर, एस.टी. महामंडळाचे सदस्य, प्रीतीसंगम उपसा 
जलसिंचन योजनेचे संस्थापक, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई व वेणूताई चव्हाण प्रतिष्ठान कराडचे 
विश्वस्त, कृष्णा वैदयकीय ट्रस्टचे विश्वस्त, सह्याद्री सह. बँकेचे संस्थापक, चेअरमन म्हणून केलेले कार्य 
वाखाणण्याजोगे आहे. 'कराङच्या विकासातील पी.डी.पाटील यांची भूमिका” या लेखात डॉ. उर्मिला 
क्षीरसागर यांनी पी.डी.पाटील यांच्या कार्य व कर्तृत्वावर प्रकाश टाकला आहे. 

१९ व्या शतकाच्या उतरार्धात सुरू झालेला या अस्पृश्यता मुक्तीचा हा संघर्ष डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकरांच्या नेतृत्वातून २० व्या शतकात गतिमान बनला. दलित समाजात त्यांच्या प्रश्नाबाबत 
जाणीव व जागृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या बहिष्कृत हितकारिणी सभेच्या 
प्रभावामुळे चिक्क्कोडी या भागात अनेक तरुण सामाजिक कार्यात पुढे आले; त्या पैकी देवराय इंगळे हे 
एक होते. “मुंबई कर्नाटकातील अस्पृश्यता निवारण चळवळीतील देवराय इंगळे यांचे योगदान” या 
लेखात डॉ.रणजीत माने यांनी देवराज इंगळे यांच्या कार्याचा आढावा घेतला आहे. डॉ. नितीन रणदिवे 
यांनी ऑड. तात्यासाहेब भिंगारदेवे यांच्या कार्य आणि कर्तृत्वाचा आढावा घेतला आहे. आर.आर. 
पाटील यांनी यांच्या प्रगमनशील विचारांना व विधायक अलौकिक उपक्रमांनी शेतकऱ्यांच्या आणि 
सामान्य गोर-गरीब लोकांच्या हिताचे निर्णय घेऊन बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय या वचनाप्रमाणे 
लोकाभिमुख प्रशासनांचा प्रत्यय राज्यातील सामान्य जनतेला आणून दिला. या प्रगमनशील जनहितैशी 
व समाजाभिमुखी नेतृत्वाच्या नामावलीत गृहमंत्री व उपमुख्यमंत्री पद ज्यांनी उत्कृष्टरित्या भूषविले. 
“आर.आर. पाटील यांचे राजकीय क्षेत्रातील नेतृत्व: स्थानिक ते प्रादेशिक” या शोधनिबंधात नितिन 
खांडेकर यांनी आर.आर. पाटील यांच्या कार्याचा आढावा घेतला आहे. 

डॉ. लक्ष्मी भोसले यांनी “दक्षिण महाराष्ट्रातील स्वातंत्र्य चळवळ व क्रांतिसिंह नाना पाटील” 
आणि डॉ. विवेकानंद माने यांनी कुंडल येथील “स्वातंत्र्यसैनिक कॅप्टन आकाराम पवार यांचे जीवन व 
कार्य या शोधनिबंधात अनुक्रमे सातारा व सांगली जिल्ह्यातील क्रांतिसिंह नाना पाटील व आकाराम 
पवार यांच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील कार्यकर्तृत्वाचा आढावा घेतला आहे. आकाराम पवार यांनी 
जी.डी.बापू लाड यांच्या सोबत स्वातंत्र्याच्या लढाईत हैद्राबाद मुक्ती संग्राम, उमरखेड येथील लुट 
यासारख्या घटनेत सहभाग नोंदवून महत्वपूर्ण योगदान दिल्याचे स्पष्ट करतात. “अकलूजच्या 
जडणघडणीत कर्मवीर मारुतराव (बाबासाहेब) आनंदराव माने पाटील यांचे योगदान” या शोधनिबंधात 
डॉ. दत्तात्रय मगर यांनी ज्यांनी अकलूजच्या जडणघडणीत महत्वाचे योगदान दिले आहेत त्या 
बाबासाहेब पाटील यांच्या कार्यावर प्रकाश टाकले आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासात 
या कर्तबगार लोकनेत्यांच्या कार्याविना अकलूजचा इतिहास पुढे जात नाही असे मत व्यक्त करतात. 
श्रीमंत मुधोजीनी आपल्या कारकिदीत फलटण संस्थानात जमीन महसूल व शेतीविषयक सुधारणा 
केल्या. अनेकवेळा दुष्काळ परिस्थितीमध्ये संस्थांमधील जनतेस कामे उपलब्ध करून दिली. या 
संस्थानात पावसाचे प्रमाण अल्प असल्याने बंधारे व कालव्यांच्या सहाय्याने जलसिंचनाची सोय करून 
अनेक वेळा शेतसारा ही माफ केला. व्यापार व वाहतुकीत वाढ करण्यासाठी रस्त्यांची कामे करून 


दळणवळणाची सोय केली. या कार्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागामध्ये रयतेला साहाय्यता मिळाली असे डॉ. 
संतोष कदम यांनी “शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी श्रीमंत मुधोजी महाराज यांचे कार्य” या लेखात श्रीमंत 
मुधोजी महाराज यांच्या जनकल्याण विषयक कार्याचा आढावा घेतला आहे. 

डॉ. प्रभाकर कोळेकर यांनी 'सोपलूर: ए कल्चरल इंटिग्रेशन ऑफ अर्ली मेडिव्हल इंडियन 
हिस्ट्री इन सोलापूर रीजन” या लेखात सोलापूरच्या धार्मिक आणि संस्कृतिक समन्वयाचा आढावा 
घेतला आहे. तसेच डॉ. छाया मोळे यांनी ग्लोबलायझेशन अड इट्स इफेक्ट ऑन इंडियन अग्री कॅल्चर 
सेक्टर” तर डॉ. गौतम ढाले यांनी अनुक्रमे “ग्लोबलायझेशन अड इट्स इफेक्ट ऑन इंडियन कल्चर” या 
शोधनिबंधात जागतिकीकरणाचे भारतीय संस्कृती व भातीय कृषी व्यवस्थेवर झालेल्या परिणामाची 
चर्चा केली आहे. तर डॉ. शिवाजी जाधव यांनी “कोल्हापूरच्या पर्यटन विकासात हस्तकला व 
खाद्यसंस्कृतीचे महत्व? या शोधनिबंधात कोल्हापूरच्या हस्तकला व खाद्यसंस्कृतीमुळे पर्यटन 
विकासाबरोबर येथील स्थानिक लोकांना रोजगाराची संधी प्राप्त झाली. तसेच जगभरातून येणारे पर्यटक 
त्यांच्या भ्रमंतीच्या व वास्तव्याच्या कालावधीमध्ये कोल्हापुरातील पर्यटनस्थळावरील कोल्हापूरचा 
गुळ, चप्पल, साज या वस्तूंची विविध वस्तूंची खरेदी करतात. पर्यटनाच्या माध्यमातून कोल्हापूरची 
ओळख संपूर्ण जगभर कशी झाली याचे विवेचन केले आहेत. 

“मंगळवेढे स्थानिक ओळख: भूमी संतांची” या विषयावर डॉ. संजय नवले यांनी आपला 
संशोधन लेख सादर केला. यामध्ये त्यांनी मंगळवेढे येथील भक्ती चळवळीचा प्रचार आणि प्रसार 
याविषयी चर्चा केली आहे. तसेच सुफी, वीरशैव, दत्त, वैष्णव, शैव, नाथ, महानुभाव, वारकरी संप्रदाय 
यांचा प्रभाव आहे. संत कान्होपात्रा, संत चोखोबा, संत सोयराबाई, संत निर्मळा, संत बंका महार, संत 
दामाजी या संतांनी समाजातील जातीव्यवस्था चालीरीती यांच्या चौकटी मध्ये राहूनच समाजातील वर्ण 
विषमता व जातीय बंधने कमी करण्याचा प्रयत्न केला, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. याचप्रमाणे डॉ. 
मंजुश्री घोरपडे यांनी आपल्या “कणेरी मठ: एक सामाजिक व धार्मिक पर्यटन क्षेत्र या शोधनिबंधात 
कणेरी प्रकल्प हे ग्रामीण संस्कृतीवर आधारित उपक्रम आहे. या प्रकल्पामधून प्राचीन गावगाडा संस्कृती 
पहावयास मिळते. यामुळे सिद्धगिरी संग्रहालय हे कोल्हापुर जिल्ह्यामध्ये येणाऱ्या पर्यटकांचे आकर्षणाचे 
केंद्र बनले आहे. या संग्रहालयाला महाराष्ट्रातून तसेच आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान यासारख्या 
राज्यातील पर्यटक संग्रहालयाला भेट देतात. हे संग्रहालय आज कोल्हापुर जिल्ह्यातील धार्मिक व 
सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र म्हणून प्रसिद्धीस पावले आहे, असे विचार स्पष्ट करतात. 

महाराष्ट्राच्या सांस्कृतीक इतिहासाचा वारसा असलेल्या लावणी हे महाराष्ट्रीयन संगीतातील 
शुंगार, वीरता आणि भक्ती अशा प्रमुख तीन रसांचा परिपोश करण्यासाठी पूरक माध्यम समजले जाते. 
महाराष्ट्राच्या सांस्कृतीक इतिहासाची ओळख असलेली लावणी लोककला आज अत्याधुनिकरणाच्या 
जमान्यातही सर्व वयोगटातील रसिकांच्या मनावर अधिराज्य टिकवून आहे. दिलखेचक अदाकारीयुक्त 
सादरीकरणामुळे लोकप्रिय असलेली लावणी थकलेल्या मानवी मनाला सुखद अनुभूती देणारे साधन, 
पण त्यासोबतच महाराष्ट्रीयन लोकसंस्कृतीचा वैभवशाली वारसा जतन करणारे एक प्रभावी माध्यम 
म्हणूनही तीला महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनात महत्त्वाचे स्थान आहे. “लावणी: महाराष्ट्राच्या 
सांस्कृतिक जीवनातील एक ऐतिहासिक लोककला” या शोधनिबंधात डॉ. भारत बिचीतकर यांनी 
महाराष्ट्रातील लोककलेतील लावणी या कलाप्रकाराची चर्चा केली आहे. खंडोबा हा महाराष्ट्रातील 
अनेक लोकांचे कुलदैवत असून या देवाला प्रसन्न करून घेण्यासाठी भक्ताच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या 


भक्ती मार्गाचा अवलंब करण्यात येतो. दैवी भक्ती, मानुषी भक्तीच्या विशिष्ठ पद्धत्तीमुळे ती आज येथील 
सांस्कृतिक लोकपरंपरा म्हणून अस्तिवात आहे. 'जेजुरीच्या खंडोबाचा कुळधर्म कूळाचार-एक 
सांस्कृतिक वारसा” या लेखात डॉ. दादासाहेब जाधव यांनी जेजुरीच्या खंडोबाच्या लोकपरंपरेवर प्रकाश 
टाकत खंडोबाच्या उपासनेसाठी वापरत असलेल्या विविध भक्तिमार्गाची सखोल मांडणी केली आहे. 

राजर्षी शाहू छत्रपतींचे व्यक्तिमत्व हे बहुरंगी, बहुढंगी आणि बहुआयामी अशा पद्धतीचे होते. 
यांनी साहसी खेळ, संगीत, नाट्य, चित्रपट आणि चित्रकलाविषयी अनेक धोरण राबविले. मल्लविद्या 
बरोबरच शाहू महाराजांनी मर्दानी खेळाचे पुनरुज्जीवन केले. दांडपट्टा, फरि-गदगा, विटा, जंबिया, बाणा, 
इत्यादी मर्दानी खेळ हे शिवकाळापासून महाराष्ट्रात लोकप्रिय होते, याच कलेच्या मध्यामातून अनेक 
मावळे, सरदार तयार झाले. शाहू महाराजांनी या जुन्या परंपरेस नवजीवन दिल्याचे अजय चौगुले यांनी 
राजर्षी शाहू महाराजांचे मर्दानी खेळांविषयीच्या धोरणांचा आढावा घेतला आहे. 

भारतामध्ये स्त्रियांना सर्वप्रथम संघटीत करण्याचे श्रेय बसवेशूवरांना जाते. बसश्चैरांना स्त्रियांना 
सक्षम करून त्यांना अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य देवून, त्यांच्या विचारांना मुक्त वाट करून दिली. यातूनच 
स्त्रियांच्या area निर्मितीस प्रोत्साहन आणि चालना मिळत गेली. तसेच बालविवाह प्रतिबंध, 
आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन, वेश्यांचे पुनर्वसन व विधवा पुनर्विवाहाद्वारे उत्तेजन दिले. २१ व्या 
शतकात स्त्री-मुक्ती, स्त्रियांच्या सक्षमतेसाठी आणि सबलीकरण्यासाठी जे प्रयत्न केले जातात, त्याची 
सुरूवात म.बसवेश्वरांनी केलेली होती असे मत डॉ. अनिल कुंभार यांनी 'बागेवाडीचे (बिजापूर-कर्नाटक) 
संत महात्मा बसवेश्वर: भारतीय स्त्री मुक्तीचे आद्य प्रणेते” या लेखात मांडले आहे. 

जत येथील यल्लमा देवीच्या यात्रेतील धार्मिक उत्सवात समाजाच्या प्रथा परंपरा पासून 
संस्कृतीचे जतन व संवर्धन होत आहे असे 'जतची यल्लम्मादेवी: एक स्थानिक सांस्कृतिक केंद्र" या 
शोधनिबंधात पी.जे. चौधरी यांनी जत तालुक्‍यातील यल्लमा देवी मंदिराचा इतिहास व यात्रेसंबंधी 
मांडणी केली आहे. रणजित कुंभार यांनी “तासगाव शहरातील संस्थानकालीन “रथोत्सव” परंपरा” या 
लेखात तासगावच्या गणपती मंदिराची रचना अतिशय भव्य दिव्य आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात उजवूया 
सोंडेचा गणपती महणून येथील गणपती प्रसिध्द आहे. या मंदिरातील लोकोत्सवी परंपरेने गेली २४० वर्षे 
साजरा केला जाणारा रथोत्सव श्रद्धेचे स्थान बनले आहे, असे मत मांडले आहे. तसेच “महाराष्ट्राचे 
सांस्कृतिक इतिहासाचे वैभवः पंढरपूर यात्रा? या शोधनिबंधात शिवाजी चौगुले पंढरपूर येथील चैत्र, 
आषाढ, कार्तिक व माघ एकादशींना विशेष महत्त्व आहे. पंढरपूर येथील एकादशीला केवळ 
महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश या राज्यातून भाविक 
येतात. त्यामुळे सर्व धर्म, भाषा, प्रांत याना एकत्र आणणारे पंढरपूर हे एकमेव तीर्थक्षेत्र असून ते 
धर्मसंस्कृतीचे प्रतीक आहे. यात्रा काळातील मोठया प्रमाणात होणाऱ्या आर्थिक उलाढालीमुळे लोकांचे 
आर्थिक जीवन सुखी, समृद्ध व संपन्न बनलेले आहे. त्याचबरोबर या यात्रांमुळे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, 
सर्वधर्मसमभाव या गोष्टीची ओळख होऊन, मानवाचे सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन सुखी व समृध्द 
बनले आहे, असे विवेचन केले आहे. 

अप्पासाहेब केंगार यांनी “ग्रोथ ऑफ ट्युरीजम अड फूड इंडस्ट्री? या लेखात भारतातील पर्यटन 
व खाद्य उद्योग यांच्या पर्यायी व्यावसायाचा आढावा घेत पर्यटन व खाद्य व्यवसायाचे महत्व विशद केले 
आहे. “थर्मल पावर प्रोजेक्ट मोव्हुमेंट इन जयतापूर: ए हिस्टोरिकल स्टडी” या आपल्या लेखात डॉ. 
अनिल जांभळे यांनी जयतापूर मधील पर्यावरण चळवळीचा आढावा घेतला आहे. जयतपुर 


प्रकल्पामुळे येथील परिसरावर पर्यावरण संकट उभे रहिले आहे. या संकटमुळे भविष्यात मानवी जीवन 
धोक्यात येण्याची शक्‍यता असल्याचे भाष्य केले आहे. डॉ. विद्याताई जगताप “लोकल गव्हर्नन्स, गुड 
गव्हर्नन्स अन्ड डेमोक्रोसी' या लेखात स्थानिक शासन, सुशासन व लोकशाही विषयी चर्चा केली आहे. 

प्रस्तुत शोधग्रंथामध्ये अनेक मान्यवर अभ्यासकांनी आपले संशोधनात्मक विचार व्यक्त केले 
आहे. सर्वांचे विचार व लेखन दखलपात्र आहे. सर्वांचा उल्लेख करणे शक्‍य नसल्याने प्रत्येक 
शोधनिबंधासंबंधी आढावा घेता आला नाही. सर्वच शोधनिबंध लेखकांकडून स्थानिक आणि 
सांस्कृतिक इतिहासातील दुर्लक्षित व अज्ञात विषयाचा घेतलेला आढावा निश्चितच महत्वाचा आहे, हे 
मान्य करावे लागते. सर्व मान्यवर, निबंधलेखकाचे हार्दिक अभिनंदन व आभार व्यक्त करतो की ज्यांच्या 
लेखनामुळे हा ग्रंथ आकारास आला. धन्यवाद! 


डॉ. हाजी नदाफ 
विभागप्रमुख, इतिहास विभाग, 
पद्मभूषण डॉ. वसंतरावदादा पाटील 
महाविद्यालय, तासगाव 


अनुक्रमणिका 


स्थानिक इतिहास समजाच्या नव्या दिशा 


स्थानिक इतिहास संशोधनाच्या सहाय्यक 
पद्धती 
स्थानिक इतिहासाचे उपयोजन 


सूक्ष्म किंवा अंशदायी इतिहालेखन: थोडक्यात 
परिचय 
स्थानिक इतिहासाची साधने 


मराठेकालीन ग्राम: रचना व स्थानिक इतिहास 


स्थानिक इतिहासलेखनातील समस्या: कसबा 

बीड गावाच्या संदर्भात 

कौटुंबिक इतिहास: मराठा इतिहासातील शिंदे 

घराणे 

बोरगावचे मराठेकालीन स्वामिनिष्ठ चिटणीस 
घराणे: एक कौटुंबिक इतिहास 


. पेठ वडगाव नगरपरिषद: स्थानिक प्रशासन व 


कार्य 


. A Glimpse of the Urban History of 


Belgaum City 


. Local History of Raybag 


. कासेगाव मधील देशमुखांची गढी: स्थानिक 


परिप्रेक्ष 


. मध्ययुगीन मराठेकालीन किल्ला वसंतगड 


. Tribal Social Reformer:Tarabai 


Modak (Tribal Rural Child 
Education in Bordi and Kosbad) 


डॉ. नारायण भोसले 


डॉ. अवनिश पाटील 


डॉ. सुरेश शिखरे 
सचिन बोलाईकर 


डॉ. अर्चना जाधव 


डॉ. हाजी नदाफ, 
डॉ. दिपक जाधव 
एम. बी. थोरात 


डॉ. तानाजी हवालदार 
डॉ. चंपाताई बोधले 
प्रमोद कराडे 

Dr. Pratibha 


Chikmath 
Dr. Vasant Malage 


डॉ. रविराज कांबळे 


सुनिता भोसले 


Dr. Mrs. Swati 
Sarode 


6-१8 


19-29 


30-33 


३4-४6 


४7-64 


६5-६8 


६9-72 


७3-75 


७6-80 


८०-87 


८8-९9 


100-103 


104-108 


१०9-१1३ 


. पाचगणी मधील एम.आर.ए. सेंटर: एक डॉ. सुनिल पवार 214-318 
प्रेक्षणिय स्थळ 


. Historical Glimpse on Shri Shahu Dr. Priyanka ११9-१23 
Chhatrapati Mill’s Kolhapur Sarvalkar 

. स्वातंत्र्यलढ्यातील रेंदाळ गावचे योगदान डॉ. सुप्रिया खोले १24-१28 

. कोल्हापूरचा पंचगंगा नदी घाट: एक स्थानिक बाबली गावडे १2९-१३३ 
इतिहास 

. राधानगरी धरण: प्रकल्प व प्रकल्पग्रस्तांचे सिद्धनाथ गाडे, १३4-१३8 
पुनर्वसन राम सुतार 

. खिद्रापूर एक ऐतिहासिक पर्यटन क्षेत्र: विशेष सुनील गावित १३9-१42 
संदर्भ स्थानिक इतिहास 

. वाळवा तालुक्यातील ऊस तोडणी मजूर स्त्रीचे मनिषा पाटील १4३-१47 


जीवन: एक समकालीन परिप्रेक्ष 
. करवीर संस्थानातील १८५० नंतरचे बदलते बाळासाहेब कोटलगी १48-१54 
स्थानिक व्यापारी स्वरूप 


. होलार समाजाचा अनुसूचित जातीच्या उमाकांत हत्तीकट १55-१66 
कायद्यात्मक नोंदणी प्रक्रियेचा इतिहास: एक 
चिकित्सा 

. जव्हार संस्थानातील ढोर कोळी आदिवासी डॉ. चंद्रकांत गिरी १67-१69 
जमातीचा अभ्यास 

. कराडच्या विकासातील पी.डी. पाटील यांची डॉ. उर्मिला क्षीरसागर १70-१71 
भूमिका 

. मुंबई कर्नाटकातील अस्पृश्यता निवारण डॉ. रणजीत माने १72-१7५ 
चळवळीतील देवराय इंगळे यांचे योगदान 

. स्वातंत्र्यसैनिक लक्ष्मण बाबाजी भिंगारदेवे डॉ. नितीन रणदिवे १7६-१80 
यांचे कार्य व कर्तृत्व 

. आर.आर. पाटील यांचे राजकीय क्षेत्रातील नितीन खांडेकर १81-१८4 
नेतृत्व: स्थानिक ते प्रादेशिक 

. कुंडल येथील स्वातंत्र्यसैनिक कॅप्टन डॉ. विवेकानंद माने १४5-१88 
आकाराम पवार यांचे जीवन व कार्य 

. अकलूजच्या जडणघडणीत कर्मवीर मारुतराव डॉ. दत्तात्रय मगर १89-१92 


(बाबासाहेब) आनंदराव माने पाटील यांचे 
योगदान 


. दक्षिण महाराष्ट्रातील स्वातंत्र्य चळवळ व डॉ. लक्ष्मी भोसले १93-१96 
क्रांतिसिंह नाना पाटील 


. शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी श्रीमंत मुधोजी डॉ. संतोष कदम १97-202 
महाराज यांनी केलेले कार्य 

. Cultural Integration of Early Dr. Prabhakar 203-207 
Medieval Indian History in the Kolekar 
Solapur Region 

. Globalization and its Impact on Dr. Gautam Dhale 208-216 


Indian Culture 

. कोल्हापूरच्या पर्यटन विकासात हस्तकला व॒ डॉ. शिवाजी जाधव 217-320 
खाद्यसंस्कृतीचे महत्व 

. मंगळवेढे स्थानिक ओळख: भूमी संताची डॉ. संजय नवले २21-२27 


. कणेरी मठ: एक सामजिक व धार्मिक पर्यटन डॉ. मंजुश्री घोरपडे २28-२३२ 
क्षेत्र 

. लावणी: महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक डॉ. भारत बिचितकर २३३-२३7 
जीवनातील एक ऐतिहासिक लोककला 

. जेजुरीच्या खंडोबाचा कुळधर्म कूळाचार: एक डॉ. दादासाहेब जाधव २३8-२4१ 
सांस्कृतिक वारसा 

. छत्रपती शाहू महाराज यांचे मर्दानी अजय चौगुले २4२-२45 
खेळांसंबधिचे धोरण 

. बागेवाडीचे (विजापूर-कर्नाटक) महात्मा डॉ. अनिल कुंभार २46-२51 
बसवेश्वर: भारतीय स्त्री मुक्तीचे आद्य प्रणेते 

. जतची यल्लम्मा देवी: एक स्थानिक पी. जे. चौधरी २52-२56 
सांस्कृतिक केंद्र 

. माणदेशी संस्कती: स्थानिक विविधता एक सुजाता एस. देशमुख 357-361 
सांस्कृतिक वैभव 

. तुळजापूर क्षेत्र परिसरातील सत्पुरुषांचे मठ: डॉ. अंबादास मंजुळकर २62-२68 
एक ऐतिहासिक अवलोकन 


. संस्थानकालीन कोल्हापूरचा दैवत जोतीबा वनिता कुंभार 269-271 
तीर्थक्षेत्राचा विकास 
. तासगाव शहरातील संस्थानकालीन रणजीत कुंभार २72-२7५ 


“रथोत्सव? परंपरा 


48. 


49. 


50. 


51. 


52. 


53. 


54. 


महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक इतिहासाचे वैभव: 
पंढरपूर यात्रा 

Ibrahim Adil Shah-II as Catalyst of 
Cultural Diffusion 

कोल्हापूरातील महाप्रलय पूराचे वास्तव सत्य 


Globalization and its effect on Indian 
agriculture sector 


Growth of Tourism and Food 
Industry 

Thermal Power Project Movement 
in Jaitapur: A Historical Study 
Local Governance, Good 


Governance and Democracy 


डॉ. शिवाजी चौगुले 
Mr. Rajesh Jadhav 


समाधान जाधव 


Dr. Chhaya Mole 


Mr. Appasaheb 
Kengar 


Dr. Anil Jambhale, 


Dr. Vidhyatai 
Jagtap 


376-379 


380-383 


२८4-२88 


389-392 


393-398 


399-302 


303-306 


